महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाळ विकास 
प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण),गट-ब या पदावर 
प्रतिनियुक्ती देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्र. मबाआ-२०२०/प्र.क्र.५०/का-७ अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०८ जानेवारी, २०२१. 


वाचा:- १ महिला व बाल विकास विभाग पत्र क्र. मबाआ-२०१५/प्र.क्र.9७/का-७अ,दिनांक ९.४.२०१५. 

२) शासन निर्णय,सामान्य प्रशास विभाग,क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, 
दिनांक १७.१२.२०१६. 

३) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग,क्र.संकीर्ण-५०१६/प्र.क्र.३९८/आस्था-८, 
दिनांक ११.१०.२०१८. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली यांचे पत्र क्र.कृषी/ आस्था १/वशी 
/१९१/२०१९ दिनांक १२.२.२०१९. 

शासन Bear: 


महिला बाल विकास विभागांतर्गत गट-ब संवर्गातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) या 
पदांमध्ये रिक्‍त पदांचे प्रमाण अधिक असल्याने सदर पदांपैकी सरळसेवेच्या कोटयातील रिक्‍त पदांवर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याच्या अनुषंगाने इच्छुक असलेल्या अधिका-यांचा प्रस्ताव सादर करण्यास 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील पत्रान्वये सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयांना 
कळविण्यात आले होते. त्यानुसार श्री.अरविंद श्रीरंगराव आकात, कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली 
(गट-ब संवर्ग) (वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४००) यांनी केलेल्या विनंतीनुसार त्यांची महिला व बाल 
विकास विभागात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी( ग्रामीण) या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती होण्याकरिता मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली यांच्या शिफारशीने प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 


२. त्यानुसार श्री.अरविंद श्रीरंगराव आकात, कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली ( गट-ब संवर्ग) यांची 
महिला व बाल विकास विभागातंर्गत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण),परभणी, जि.पर'भणी (गट-ब संवर्ग) 
(वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४००) या पदावर प्रथमत: दोन वर्ष अथवा सदर पदावर सरळसेवेने 
अधिकाऱ्याची नियुक्ती होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


३. श्री. अरविंद श्रीरंगराव आकात, यांच्या बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण),परभणी, जि.परभणी या 
पदावरील प्रतिनियुक्‍्तीवरील सेवा खालील अटींच्या अधीन राहतील. 


अ) उपरोक्त अधिकारी ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या तारखेपासून 
प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल. त्यानंतर प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार सुपूर्द करुन त्यांच्या 
मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल. 

बो जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकारी 
राखून ठेवील. 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.५०/का-७अ 


को 


षु 7 


mn 


प्रति 


प्रत, 


जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्‍त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर, त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याळा राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर 
नियोक्त्याने शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


त्यांनी "मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे" अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा 
राहील. 


उपरोक्त अधिकार्‍यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी ग्राम विकास विभाग तसेच महिला व बाल विकास 
विभाग यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


सदरची प्रतिनियुक्ती विनंतीनुसार असल्याने सदर अधिका-यांस प्रतिनियुक्ती भत्ता अनुज्ञेय असणार 
नाही. तसेच वेतन,भत्ते, रजा,प्रवास सवलत, वैद्यकीय सवलत, गटविमा योजना इ. सेवाविषयक बाबी 
संदर्भात त्यांना त्यांच्या मूळ सेवेचे नियम लागू असतील. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली यांनी श्री. आकात यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू 
होण्याकरिता तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे तसेच आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांनी श्री. आकात यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू करुन घेण्यासंदर्भातील पुढील कार्यवाही तात्काळ 
करावी. 


श्री. आकात यांनी त्यांना प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती दिलेल्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन तसा 
अनुपालन अहवाल आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फत शासनास 
सादर करावा. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०१०८१७२४२४१६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
RAVINDRA ao ; 


2021.01.29 15:10:57 +05'30' 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 


) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी/सांगली 


श्री. अरविंद श्रीरंगराव आकात, कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद,सांगली. 


) मा.मंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
२) मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


86d0f0fdd27c79b9b3f859a90ec537946c37d5876e64ce525d08 
1032, street=MANTRALAYA,MUMBA, 
r=4d2dc3dbd5c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc9d7391e 


ber 
S | T A R A M J A RA N D ) E 9a053988a2f81b64, ou=-WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA SITARAM JARANDE 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.५०/का-७ अ 


अपर मुख्य सचिव,ग्राम विकास विभाग,बांधकाम भवन,फोर्ट, २५-मर्झबान पथ,मुंबई ४००००१ यांचे स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ यांचे स्वीय सहायक 

AQ AT व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 

विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास, औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद 

८) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास )जिल्हा परिषद, परभणी 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी,परभणी 

१०) निवडनस्ती (कार्यासन-७अ), महिला व बाल विकास विभाग. 


BLO Ae RY 


प. > 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


